Re याचिकांच्या अनुषंगाने श्री.आर.एल. खापरे 
(जेष्ठ विधिज्ञ) यांचे शुल्क अदा करणेस मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-न्यायप्र-१६२३/प्र.क्र.२८८/२१स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-न्यायप्र-१६२३/प्र.क्र.२८८/२१-स, 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


२. “श्री.आर.एल.खापरे (जेष्ठ विधिज्ञ यांना देय असलेल्या रु.१२,००,०००/- व्यावसायिक शुल्कातून 
भारतीय आयकर अधिनियम, १९६१ च्या १९४(१) मधील तरतुदीनुसार १०% आयकर (रु.१,२०,०००/-) तसेच 
आयकर रकमेवर ४% शैक्षणिक अधिभार (रु.४,८००/-) अश्शी एकूण रु.१,२४,८००/- रक्‍कम कपात केल्यानंतर 
उर्वरित रु.१०,७५,२००/- (रुपये दहा लक्ष पंच्याहत्तर हजार GA! फक्त) इतकी रक्‍कम Ravindra laxmanrao 
Khapare, State Bank of India, Account Number -10371324836, IFSC Code - SBIN0008239 यांच्या नांवे 
RTGS करण्यात यावी. त्यांचा पॅन क्रमांक ABKPK3485E असा आहे.” 


३. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०११८१४५०१४५००२ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADHAVI SANDEEP SHINDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=020531e249e88fe74bf6db805f42944e7f29bcOba6134c83c1f 
183b8cc27f2ff, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SANDEEP SHINDE ities ची 
(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. वित्त विभाग कार्या. व्यय-२, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.रविंद्र लक्ष्मणराव खापरे (जेष्ठ विधीज्ञ, हशी किरण व्हिला, प्लॉट क्र.२९, हिंदुस्थान कॉलनी, 
अमरावती रोड, नागपूर-४४००३३. 
१०. निवडनस्ती/२१-स. 


0 (२ ७ OM 


